आश्रमशाळा संहिता-२०१९ मधील परिशिष्ट- 
१२ मध्ये सुधारणा करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. अआआझ्ञा.२०२३/प्र.क्र.३९/का.११ 
विस्तार इमारत, पहिला मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक- ०३ जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ:- आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र- अआशझा.२०१७/प्र.क्र.१२७/का.११, 
दि. ०८.०३.२०१९. 

प्रस्तावना : 

आदिवासी विकास विभागांतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या निवासी आश्रमशाळांमध्ये शिकणाऱ्या 
आदिवासी विद्यार्थ्यांना शासनातर्फे भोजन, निवास, अंथरुण-पांघरुण, वह्या, पुस्तके, गणवेश, लेखन 
साहित्य व वैद्यकीय सुविधा इत्यादी बाबी मोफत पुरविल्या जातात. शासकीय/अनुदानित आश्रमशाळा 
चालविण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या नियमावळीचा वापर करण्यात येत होता. तथापि 
आदिवासी विकास विभाग स्वंतत्र झाल्यानंतर विभागाकडे असलेलया आश्रमशाळांची संख्या पाहता 
आदिवासी विकास विभागाची स्वतंत्र संहिता (नियमावली) दिनांक १४ सप्टेंबर, २००१ च्या शासन 
निर्णयान्वये सन २००१-०२ या शौक्षणिक वर्षापासून विभागांतर्गत सर्व शासकीय/अनुदानित 
आश्रमशाळांना लागू करण्यात आली. परंतू सदर संहितेची अंमळबजावणी करीत असताना त्यातील 
त्रुटीमुळे अडचण येत असल्याने, संस्था चालक संघाकडून प्राप्त झालेल्या सूचनांचा विचार करुन 
शासनाने आदिवासी विकास विभागांतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या शासकीय आश्रमशाळा/अनुदानित 
आश्रमशाळांसाठी सुधारीत आश्रमशाळा संहिता दिनांक ०८ मार्च, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
लागू करण्यात आली. 


आता संस्थाचालक संघटनेमार्फत प्राप्त झालेल्या सूचनांचा सांगोपांग विचार करुन 
आश्रमशाळा संहिता-२०१९ मधील परिशिष्ट- ब मध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय : 


आश्रमशाळा संहिता-२०१९ मधील शासकीय/अनुदानित आश्रमशाळा आहारातील पदार्थ व 
वाटपाचे प्रमाण या परिशिष्ट-१२ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अआझ्ा.२०२३/प्र.क्र.३९/का.११ 


ग्रॅम मध्ये परिमाण (कोरडया पदार्थाचे) 


क्रमांक | अन्न गट अन्न घटकांचे नाव SET मोजमाप. | मोजमाप 
स्थानिक उपलब्धतानुसार इयत्ता १ ली | इयत्ता ८ वी 
ते७वी ते१२वी 
धान्य तांदुळ, गहू, ज्वारी, बाजरी, नाचणी ४०० ४५० 
इतर धान्य । वरी, सामू, दलिया, पोहे, रवा ५० ५० 
मुळे आणि | बीट, गाजर, अळू, कमलकंद, मुळा, रताळं, कंद, १५० १५० 
कंद शिंगाडा, सुरण 
४ ।डाळी तूरडाळ, मूग, हिरवा मूग, मसूर, अख्या उडीद, शिंगी 1.) 
मटकी, हरभरा 
५ | तेलबिया शेंगदाणे, कोपरं, भोपळयाचे बिया, कलिगडाच्या २५ २५ 
(चटणी) बिया, तुर्भुजचे बिया, अळशी, तीळ 
६ | ast 9 fs प्रतिदिन 
७ ।दूध आणि | ge, पनीर, दही, ताक २०० २०० 
दुग्धजन्य 
पदार्थ 
८-अ ।मांसाहरी  । मटन, चिकन, ताजे मासे महिन्यातून दोन वेळा २०० २०० 
८-ब । गोड पदार्थ | श्रीखंड, गुलाबजाम, खीर, रसगुल्ला, लाडू १५० १५० 
(जी मुले 
मांसाहर 
करत नाही 
त्यांच्यासाठी) 
९-अ | पालेभाज्या । लाल माठ, बीटची पाने, पत्ता कोबी, अळूची पाने, १५० १५ 
फुलकोबी, शेवग्याच्या शेंगाची पाने, मुळयाची 
पाने, मेथी, पालक, रानभाज्या 
९-ब॒। इतर भाज्या | दुधी/लाळ भोपळा, कारलं, दोडका, शिराळं, १५० १५० 
कच्ची केळी, बांबू, अळू, भेंडी, वांगी, मटार, 
कच्ची पपई, कांदा पात, कच्ची कैरी, पडवळ, 
दोंडका, टिंडा, टमाटर, काकडी, कांठोला, 
फुलकोबी, शिमला मिरची, कच्चा फणस, गवार, 
वाल, फरसबी, मका, तुर, लिंबू, चिंच. 
ie स्थानिक स्थानिक आणी हंगामी फळे- प्रतिदिन २०० २०० 
फळे 
hae | १ साखर/गुळ २० २० 
१२ | तुप/ तेल ३५ ३५ 
१३ ।मसाले हिंग, वेळची, मिरची, लवंग, धणे, जिरं, मेथी, णि | 
(गरजेनुसार) | दालचिनी, जायफळ, ओवा, मिरी, चारोळी, 
हळद, आलं, लसूण, कडीपत्ता, कांदे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक अआशा.२०२३/प्र.क्र.३९/का.११ 


क्रमांक | अन्न गट अन्न घटकांचे नाव ग्रॅम्समध्ये मोजमाप 
स्थानिक उपलब्धतानुसार इयत्ता १ ली | इयत्ता ८ वी 
ते७वी ते१२वी 
१४ । मीठ १५ १५ 
(आयोडीन 
युक्‍त) 
१५ । सरपण १००० १००० 


टिप- १) सरपण ऐवजी गॅस वापरत असल्यास सिलेंडर रिफील बिलाप्रमाणे खर्च ग्राह्म राहील. 


९. 


२) सणानुसार जेवणामध्ये आवश्‍यक ते बदल करण्यात येतील. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध कण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०१०४१२१५१५३८२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


UDAY GANPAT 


GAWAS 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 
सर्व जिल्हाधिकारी 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 


Digitally signed by UDAY GANPAT GAWAS. 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d99ad92d2ef92f97f483 127¢546b50d83 1 cbc0858b00a86d1 
7202dbe2e19d646, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialINumber=9CE356F38C6A70A8FFDE299AD6627F48BD01E875A7 
ACA38BD139B0CC5367E62D, cn=UDAY GANPAT GAWAS 


Date: 2024.01.04 12:14:25 +05'30" 


(उदय ग. गवस) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/अमरावती/नागपूर 
, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (सवी 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी (सवी 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


